राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०२२-२३ या वर्षासाठी शासन अनुदानीत 
रासेयो विद्यापीठनिहाय विद्यार्थी संख्या मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१००/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: १८ ऑगस्ट, २०२२. 
वाचा : 
१. भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 
यांचे पत्र क्र.9-२००११/१/२०२२-॥७8, दिनांक- १४.०६.२०२२. 
२. भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 

यांचे पत्र W.-D.O.No.G-20099-2/2022-NSS दि. २८.०६.२०२२ 
प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय सेवा योजना ही केंद्र शासीत योजना असून, या योजनेअंतर्गत नियमित उपक्रम आणि 
विशेष शिबीर या दोन उपक्रमांसाठी विद्यापीठ/संस्थांना दरवर्षी केंद्र शासनातर्फे विद्यार्थी संख्या मंजूर 
करण्यात येते. 

संदर्भ १ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता देशात शासन अनुदानित 
३००० रासेयो एककांना (३,००,००० विद्यार्थी संख्या) नव्याने मान्यता दिली असून, पूर्वीची देशातील ३६ 
लाख रासेयो विद्यार्थी संख्या ही २०२२-२३ मध्ये ३९ लाख झाली आहे व महाराष्ट्र राज्यासाठी राष्ट्रीय 
सेवा योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ पर्यंत मंजूर असलेल्या ३,२७,७०० रासेयो विद्यार्थी संख्येत २९१०० 
इतकी वाढ करून सन २०२२-२३ करिता ३५६८०० इतकी शासन अनुदानित स्वयंसेवक संख्या मंजूर 
केलेली आहे. 

संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये मंजूर केलेली वाढीव 
अनुदानित रासेयो विद्यार्थी संख्या ही प्राधान्याने महाराष्ट्रातील १) नंदूरबार २) वाशिम ३) 
गडचिरोली ४) उस्मानाबाद या चार महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये (५5०1078) Districts) वितरित 
करण्याबाबत कळविले आहे. 


सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता संदर्भ १ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी 
विद्यापीठनिहाय प्रवर्गनिहाय म्हणजेच अनुसूचित जातीसाठी ११.८ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ९.४ 
टक्के व इतरांसाठी ७८.८ टक्के अझाप्रमाणे विभागणी करुन, अनुसूचित जातीसाठी ४२,१०४ अनुसूचित 
जमातीसाठी ३३,५३५ व इतरांसाठी २,८१,१६१ याप्रमाणे प्रवर्ग विभागणी करुन, एकूण नियमित 
उपक्रमासाठी ३,५६,८०० आणि विशेष शिबिर साठी (नियमित उपक्रमाकरिता मंजूर विद्यार्थी संख्येच्या 
५०% प्रमाणात ) १,७८,४०० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र राज्याकरिता मंजूर केली आहे. सन २०२२- 
२३ मध्ये काही विद्यापीठांचे शासन अनुदानित रासेयो विद्यार्थी संख्या मंजुरीसाठीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले 
असून, त्यांना केंद्र शासनाकडून सन २०२२-२३ साठी प्राप्त वाढीव विद्यार्थी संख्येनुसार विद्यार्थी संख्या 
मंजूर करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रासाठी एकूण मंजूर विद्यार्थी संख्या आणि त्याचे विद्यापीठ 
/संचालनालयनिहाय वाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१००/साशि-७ 


शासन निर्णय: 

प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी सन २०२२-२३ च्या मंजूर तरतूदीनुसार 
नियमित उपक्रमासाठी ३,५६,८०० आणि विशेष शिबीरसाठी १,७८,४०० अशी विद्यार्थी संख्या मान्य 
करण्यात आली असून, ती विद्यापीठ/संचालनालयनिहाय पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वाटप 
करण्यात येत आहे:- 


नियमित उपक्रम विशेष 

अ. । विद्यापीठाचे/ स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय डिबिर 
क्र | संचालनालयाचे नाव स्वयंसेवक 

एकूण अनु.जाती अनु.जमाती इतर  सिंख्या 


. सावित्रीबाई फुले पुणे ५२,२०० | ५,८३२ | ४,३८० | ४१,९८८ | २६,१०० 
विद्यापीठ, पुणे 


2 | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई ४६,००० | ४,६८८ ३,४७२ | ३७,८४० | 23,000 


डा.बाबासाहेब आंबेडकर 
3 | मराठवाडा विद्यापीठ, | २६,४०० | ४,३९८ | २,४२२ । २९,५८० | १८,२०० 
औरंगाबाद 


माध्यमिक व उच्च 
री माध्यमिक शिक्षण ३३,८०० । ३,९८८ | 3,१८२ । २६,६३० | १६,९०० 
संचालनालय, पुणे 
(+2 स्तर) 


राष्ट्रसंत तुकडोजी 
५ | महाराज नागपूर 30,000 | ४,९०६ | ३,२२८ । २१,८६६ | १५,००० 
विद्यापीठ, नागपूर 


संत गाडगेबाबा 
६ । अमरावती विद्यापीठ, २७,६०० | ३,३५६ | २,६३४ | २१,६१० | १३,८०० 
अमरावती 


र शिवाजी विद्यापीठ, २७,००० | ३,१८६ | १,४८० । २२,३३४ | १३,५०० 
कोल्हापूर 


कवयित्री बहिणाबाई 
८ | चौधरी उत्तर महाराष्ट्र १६,६०० | २,०५६ ३,६१४ १०,९३० | ८,३०० 
विद्यापीठ, जळगाव 


स्वामी रामानंद तीर्थ 

९ | मराठवाडा विद्यापीठ, | १७,००० | २,००७ | १,७५८ | १३,२३८ | ८,५०० 
नांदेड 
श्रीमती नाथीबाई 

* दामोदर ठाकरसी १०,००० | १,१८० ९४० ७,८८० | ५,००० 


महिला विद्यापीठ, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१००/साशि-७ 


विद्यापीठाचे/ 
संचालनालयाचे नाव 


नियमित उपक्रम 


स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय 


एकूण 


अनु.जाती 


अनु.जमाती 


इतर 


fears 

शिबिर 
स्वयंसेवक 

संख्या 


~ १ 


व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, 
मुंबई 


१०,००० 


१,१८० 


१,१०० 


9,920 


५,००० 


१२ 


पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
होळकर सोलापूर 
विद्यापीठ, सोलापूर 


९,६०० 


१,१२४ 


१७७७ 


८50९२ 


४,८०० 


१३ 


गोंडवाना विद्यापीठ, 
गडचिरोली 


१०,००० 


१,१८० 


२,२१२ 


६,६०८ 


५,००० 


१४ 


महाराष्ट्र आरोग्य 
विज्ञान विद्यापीठ, 
नाशिक 


१०,००० 


५८२ 


९२८ 


८,४८० 


५,००० 


१५ 


महात्मा फुले कृषि 
विद्यापीठ, राहूरी, जि. 
अहमदनगर 


४,२०० 


४९४ 


३९६ 


३,२१० 


२,१०० 


१६ 


वसंतराव नाईक 
मराठवाडा कृषी 
विद्यापीठ, परभणी 


३,१०० 


३६८ 


२२८ 


२,५०४ 


१,५५० 


१७ 


डा.पंजाबराव देशमुख 
कृषी विद्यापीठ, अकोला 


२,८०० 


२३१८ 


२६० 


२,२२२ 


१,४०० 


१८ 


भारती विद्यापीठ 
विश्वविद्यालय, पुणे 


२,००० 


२२६ 


१७८ 


१,५९६ 


१,००० 


१९ 


यडावंतराव चव्हाण 
महाराष्ट्र मुक्‍त 
विद्यापीठ, नाशिक 


१,५०० 


१९० 


२५८ 


१,०५२ 


(७७५० 


२० 


डॉ.बाळासाहेब सावंत 
कोकण कृषी विद्यापीठ, 
दापोली, जि.रत्नागिरी 


१,३०० 


१५४ 


१७० 


१,००६ 


६५० 


२१ 


महाराष्ट्र पशू व मत्स्य 
विज्ञान विद्यापीठ, 
नागपूर 


१,००० 


WR 


११६ 


(७४२ 


५०० 


२२ 


डा.बाबासाहेब आंबेडकर 
तंत्रशास्र विद्यापीठ, 
लोणेरे, जि.रायगड 


२,००० 


२२८ 


१८६ 


१,५७६ 


१,००० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१००/साशि-७ 


नियमित उपक्रम विशेष 
अ. | विद्यापीठाचे/ स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
क्र | संचालनालयाचे नाव स्वयंसेवक 
एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती इतर संख्या 
a | nd sag 202 ३४ ३० २३६ १५० 
संचालनालय, मुंबई 
कवी कुलगुरु 
ह कालिदास संस्कृत १,००० १०६ Lo ८१४ ५०० 
विश्वविद्याळय, रामटेक, 
जि.नागपूर 
महात्मा गांधी 
२५ | आंतरराष्ट्रीय हिंदी 300 ३४ २६ २४० १५० 
विश्वविद्यालय, वर्धा 
प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण 
२६ | संस्था (अभिमत २०० २४ ake १५८ lal ०० 
विद्यापीठ), पुणे 
गोखले राज्यशास्त्र आणि 
२७ | अर्थशास्त्र संस्था [ae | ०० १२ ९ ७९ ५० 
(अभिमत विद्यापीठ), पुणे 
हेद्राबाद (सिंध) ABA 
२८ । कॉलेजिएट विद्यापीठ, ४०० oc 3¢ 398 200 
मुंबई 
28 डॉ. होमी भाभा राज्य) २०० २४ qv १५८ यि 
विद्यापीठ, मुंबई 
30 टिळक महाराष्ट्र २०० २२ २० १५८ हव्य 06 
विद्यापीठ, पुणे 
एकूण | ३,५६,८०० | ४२,१०४ ३३,५३५ । २,८१,१६१ | १,७८,४०० 


महाराष्ट्रातील १) नंदूरबार २) वाशिम ३) गडचिरोली ४) उस्मानाबाद या चार महत्त्वाकांक्षी 
जिल्ह्यांमधील (Aspirational Districts) महाविद्यालये ज्या विद्यापीठ/संचालनालय यांच्या अंतर्गत येतात, 
त्यांनी सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये मंजूर केलेली वाढीव रासेयो विद्यार्थी संख्या ही प्राधान्याने या चार 
महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये वितरित करून, त्याबाबतचा अहवाल झासनास सादर करावा. 
विद्यापीठ/संचाळनाळय यांना त्यांचे नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे रा.से.यो. विद्यापीठनिहाय, 
प्रवर्गनिहाय मंजूर केलेल्या विद्यार्थी संख्येपेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या, या योजनेखाली नोंदवून घेवू नये. तसेच 
सन २०२२-२३ या वर्षासाठी प्रवर्गनिहाय विद्यार्थी संख्येनुसार वाटप केलेल्या विद्यार्थी संख्येचे प्रवर्गनिहाय वाटप, 
विद्यापीठ/संचाळनालय यांनी त्यांच्या संलग्न/अधिनस्त असलेल्या सर्व महाविद्यालयांना करावे व त्याची प्रत 
शासनास पाठवावी. विद्यापीठांनी प्रत्यक्षात नोंदविलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या शासनाला दिनांक ३० सप्टेंबर, 
२०२२ पर्यंत कळवावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१००/साशि-७ 


या आदेशानुसार मंजूर केलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसारच सन २०२२-२३ चे अनुदान मंजूर करण्यात येईल, 
याची नोंद घ्यावी. 


सदर झशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१८१४४८३५६८०८ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
Date: 2022.08.18 14:52:41 +05'30' 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
मा. मंत्री / राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 
५. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई, 
६. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, 
नवी दिल्ली 
७. क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रिय संचाळनालय, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, 
भारत सरकार, पुणे, 
८. कुलसचिव, सर्व संबंधित विद्यापीठे, 
९. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे, 
१०. संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण आयुक्तालय, पुणे (--२ स्तर), 
११. संचालक,तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई, 
१२. संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 
१३. कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सर्व विद्यापीठे, 
१४.निवडनस्ती, साशि-७. 


Cc 40 A OO 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


